जागतिक कृषि गणना योजना - 

(२४०१ ०९९६) योजनेसाठी सन २०१९-२० 
मध्ये निधी वितरणाबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४ /११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ जानेवारी, २०२० 


१. कृषि व पदूम विभाग, शासन निर्णय क्र. PATA -२०१९/प्र.क्र.११४/११-अ, 
दि.२८.११.२०१९. 

२. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र क्र. ११०१४- १ 
/2098/ACU, दि.१३.१२.२०१९. 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. HS / कृ.ग. / अनुदान /बीडीएस /प्र.क्र.-२ / 
२०१९-२०/ १०३५८ /२०१९, दि.२६.१२.२०१९. 


शासन शुध्दिपत्रक 

जागतिक कृषि गणना योजना ही योजना १०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेसाठी 
पहिल्या हप्ता रु.१६०.४४ लाख इतका निधी संदर्भ क्रं. १. अन्वये बाबनिहाय वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १ येथील तक्त्यातील अनुक्रंमाक ३ येथे- 

“१३- कार्यालयीन खर्च या बाबीखाळलील सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करावयाची 
बाबनिहाय रक्‍कम (पहिला हप्ता) रु. ६.७८” 


ऐवजी 
“१३- कार्यालयीन खर्च या बाबीखाळलील सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करावयाची 
बाबनिहाय रक्‍कम (पहिला हप्ता) रु. १.७८” असे वाचावे. 
तसेच, एकूण सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करावयाची बाबनिहाय रक्‍कम (पहिला 
हप्ता) रु. १६०.४४” 
ऐवजी 
एकूण सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करावयाची बाबनिहाय रक्‍कम (पहिला हप्ता) 
रु. १५५.४४” असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११६१४५५५७६४०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Neeta Eknath ecco eh mtg mA 
Shinde या 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः कृगयो -२०१९/प्र.क्र.११४ /११-ओ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
. कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
५. सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
६. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२. उप सचिव (99-3) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
१३. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४. निवड नस्ती, का.११-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


